जलसंपदा विभागामधील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
सेवेतील मुख्य अभियंता (स्थापत्य), गट-अ पदाच्या 
सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सेप्रनि १०१८/प्र.क्र.११/आ(संनि), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट २०१९ 


वाचा :- जलसंपदा विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक : सेप्रनि १००५/(१२/२००५/आ(संनि), 
दिनांक २९.११. २००७ 


शासन निर्णय:- 
जलसंपदा विभागामधील , महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवेतील मुख्य अभियंता (स्थापत्य), गट-अ 
पदाचे सेवाप्रवेश नियम वाचा येथील दिनांक २९.११.२००७ च्या अधिसूचने अन्वये अधिसूचित करण्यात 
आले असून, सदरहू सेवाप्रवेश नियमातील नियम ३ मध्ये भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ अंतर्गत 
सुधारणा सोबतच्या अधिसूचनेत (इंग्रजी व मराठी) दर्शविल्याप्रमाणे शासन विहित करीत आहे. 
उपरोक्त अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्रात स्वतंत्ररित्या प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८३०१५२६५०५०२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Uddhav Rabhaji Dahiphale 
DN: CN = Uddhav Rabhaji Dahiphale, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Uddhav Rabhaji 


Dahiphale Date: 2018.08.80 15:97:01 +0530" 
(उ.र.दहिफळे) 
शासनाचे उप सचिव 
सोबत :- वरीलप्रमाणे. 
प्रत, 
मा.राज्यपालांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
8. प्रधन सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्‌. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः सेप्रनि १०१८/प्र.क्र.११/आ(संनि), 


Cs 
र्‌. 


१०, 


११: 
१२. 
१३. 
१७. 
१६५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

मा.मंत्री (जलसंपदा)/मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, 

महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संकल्पन प्रशिक्षण व जलविज्ञान संशोधन व सुरक्षितता 
मेरी, नाशिक, 

जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व महामंडळांचे कार्यकारी संचालक, 

सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता, 

व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, मुंबई (पत्राने), 

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १२) मंत्रालय, मुंबई, 

विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

जलसंपदा विभागातील सर्व आस्थापना कार्यासने, 

संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेप्रनि १०१८/प्र.क्र.११/आ(संनि), 


NOTIFICATION 


Water Resources Department, 

Mantralaya, Madam Cama Marg, 

Hutatma Rajguru Chowk, 

Mumbai-400 032. 

Dated the 30" August 2019 
Constitution of India. 


No. BCR 1018/C.R.11/E(CR) - In exercise of the powers conferred by the proviso to 
article 309 of the Constitution of India, the Governor of Maharashtra is hereby 
pleased to make the following rules to amend the Chief Engineer (Civil), Group-A in 
Maharashtra Service of Engineers, in the Water Resources Department (Recruitment) 
Rules, 2007, namely :- 

1. These rules may be called the Chief Engineer (Civil), Group-A, in 
Maharashtra Service of Engineers, in the Water Resources Department (Recruitment) 

(Amendment) Rules, 2019. 

2. For rule 3 of the Chief Engineer (Civil), Group-A, in Maharashtra Service of 
Engineers, in the Water Resources Department (Recruitment) Rules, 2007, the 
following rule shall be substituted, namely :- 

“3. Appointment to the post of the Chief Engineer (Civil), Group —A, in the 
Maharashtra Service of Engineers, shall be made by promotion on the basis of strict 
selection with due regard to seniority, from amongst the persons holding the post of 
Superintending Engineer (Civil) having not less than seven years regular service in 
that post : 

Provided that, in the event of non-availability of such persons, the person who 
have completed at least five years of regular service in the rank of Superintending 
Engineer (Civil) out of an aggregate 17 years of service in Group A cadre in the 
Maharashtra Service of Engineers, may be considered for appointment to the post of 
Chief Engineer (Civil)”. 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


Digitally signed by Uddhav Rabhaji 


U d d h av R a b h al aus Uddhav Rabhaji Dahiphale, C = 


IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


D a h j p h a | e Maharashtra, OU = Water Resources 


Department 
Date: 2019.08.30 15:37:19 +05'30' 


(U.R.Dahiphale) 
Deputy Secretary to Government. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेप्रनि १०१८/प्र.क्र.११/आ(संनि), 


अधिसूचना 


जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट २०१९ 
भारताचे संविधान 
क्रमांक: सेप्रनि १०१८/प्र.क्र.११/१८/आ(संनि) :- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या 


परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र 
शासनाच्या जलसंपदा विभागामधील, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवेमधील मुख्य अभियंता (स्थापत्य), गट-अ, 
(सेवा प्रवेश) नियम, २००७ यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता पुढील नियम करीत आहेत, ते असे:- 

१, या नियमांना जलसंपदा विभागामधील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवेतील, मुख्य अभियंता (स्थापत्य), 
गट-अ (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम, २०१९ असे संबोधण्यात येईल. 

२. जलसंपदा विभागामधील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवेमधीळ मुख्य अभियंता (स्थापत्य), गट-अ, (सेवा 
प्रवेश) नियम, २००७ मधील नियम ३ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :- 

“३. जलसंपदा विभागाच्या नियंत्रणाखालील, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवेमधील, मुख्य अभियंता 
(स्थापत्य), गट-अ या पदावरील नेमणूक, विभागात अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) हे पद धारण केलेल्या व त्या 
पदावर सात वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी नियमित (Regular Service) सेवा पूर्ण केलेल्या व्यक्‍तीमधून, योग्य 
व्यक्‍तीला ज्येष्ठता अधीन निव्वळ गुणवत्ता या आधारे (By Strict Selection), पदोन्नती देऊन करण्यात 
येईल. 

परंतु, जर विहित अनुभवाच्या कालावधी धारण करणाऱ्या व्यक्‍ती उपलब्ध नसतील तर महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवेतील गट-अ पदावर एकूण सतरा वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या व त्यापैकी अधीक्षक अभियंता 
(स्थापत्य) या पदावर किमान पाच वर्षे इतकी नियमित सेवा पूर्ण करणाऱ्या व्यक्‍्तीचादेखील विचार करता 
येऊ शकेल.” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Uddhav Rabhaji Dahiphale 


Udd h av Rabh aj | DN: CN = Uddhav Rabhaji Dahiphale, C = IN, S = 
र Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
Dahiphale Date 20100890 155731 SoD" 
(उ.र.दहिफळे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


